मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, 
नाशिक व त्यांच्या अधिपत्याखालील पथक 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५९ पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सेवासा-२०२० /प्र.क्र.२३/२०२०/यांत्रिकी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२०. 


वाचा : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.सेवासा-०९१९/(प्र.क्र.११६/२०२० )/यांत्रिकी, 
दि. १०/१०/२०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२०. 
3) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/आस्था-६/ 
६४०/२०२०, दि. १७/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे प्रशासकीय 


नियंत्रणाखालील कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


होती. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यकारी 
अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ 
पदांना, सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत आहेत व ती सहा महिन्यापेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत, या अटींच्या अधीन राहून, दि. ०१/०३/२०२० पासून दि.३१/०८/२०२० 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. या पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्र. "आय-५,४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) आस्थापना (०९ ) मुख्य अभियंता 
(यांत्रिकी) नाशिक (४७०१६८८३)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र. ८ /१६ / आ.पु.क. 
दिनांक १२/०२/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय 


सल्लागार व सहसचिव व आ (प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-२०२० /प्र.क्र.२३/२०२०/यांत्रिकी 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१११२४५०४३७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Sapana Suresh Belote 
Sapana 0 eleven’ 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Suresh Belote प्र, ८.७७, 


सोबत : विवरणपत्र (सपना बेलोटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, अग्रेषित. 


१) 
) 


AY 


CC AN 


) 
) 
) 


Cc 


4 


£5) 


) 
(9) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 

वित्त विभाग (व्यय-१२ /आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

कार्यकारी अभियंता, संनियंत्रण व किंमत नियंत्रण पथक, नाशिक. 
अवर सचिव (अर्थ-१/आ ( प्रशि) ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
यांत्रिकी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-२०२० /प्र.क्र.२३/२०२०/यांत्रिकी 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र. सेवासा- २०२०/प्र.क्र. २३/२०२०/ यांत्रिकी,दिनांक ११ मार्च, २०२० चे सहपत्र. 


(नियत अस्थायी आस्थापना) 


मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०२० ते दिनांक ३१/०८/२०२० 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
अ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक 
he ry सहा. मुख्य अभियंता fo 
2 उप अभियंता, ३ 
३ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ५ 
४ सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (विद्युत) a. ee 
५ लेखाधिकारी a “गा... | 
६ कामगार अधिकारी कक लवा 
७ विशेष अधीक्षक ae 
८ अधीक्षक a काता 
९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक a ही. | 
| qo ० _। प्रथम लिपिक a 
1११ | q भांडारपाल a. ce 
१२ ।आरेखक |.) en 
१३ ।सहा. आरेखक a See 
१४ | अनुरेखक a. ae 
१५ | वरिष्ठ लिपिक 3 
१६ । कनिष्ठ लिपिक ३ 
१७ । लघुटंकलेखक २ 
१८ । वाहनचालक i tee 
१९ ।नाईक a 
२० । fas ४ 
२१ । चौकिदार a अना 
एकूण ३५ 
ब) कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, नाशिक 
लिक कार्यकारी अभियंता, [eG ण | 
२ उप कार्यकारी अभियंता, a as 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ३ 
४ प्रथम लिपिक |. ae 
५ सहा. आरेखक a ती .____|| 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-२०२० /प्र.क्र.२३/२०२०/यांत्रिकी 


६ ।अनुरेखक Po 
9 वरिष्ठ लिपिक ३ 
८ कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ लिपिक नि टंकलेखक २ 
१० । वाहनचालक १ 
११ । नाईक i a 
१२ । दप्तरी १ 
१३ । शिपाई ३ 
१४ । चौकिदार a 

एकूण २४ 

एकूण(अ--ब) ५९ 

pili signeeioy Saotna Suresh 
Sapana ON: ONi= Sania Sipe elo 0 


IN, S = Maharashtra, O = Government 
S ures h Be | OTE MiManarashtra, OU = Water 
Resources Department 


Date: 2020.03.11 12:49:05 +05'30' 


(सपना sale ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


